सन २०१८-१९ या शौक्षणिक वर्षात राज्यातून व 
विभागीय परीक्षा मंडळातून इयत्ता १० वी व १२ वीच्या 
परिक्षेत सर्वप्रथम आलेल्या इतर मागास प्रवर्गाच्या ४१ 
गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना स्वर्गीय वसंतराव 
नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, 
विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७ (दोन) /शिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १७ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा :- 
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१३/प्र.क्र.६५/विजाभज-१, 
दि. ४ मार्च, २०१७ 
२) संचालक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा 
दि. २१.८.२०१९ चा प्रस्ताव. 
३) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार-२०१८/प्र.क्र.१६०/शिक्षण, दिनांक- २७ जुले, २०१८ 
४) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७/शिक्षण, दि.१०.०१.२०२०. 
५) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. क्रमांक : पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.9७ (दोन) /शिक्षण, 
दि. १३/२/२०२० 


प्रस्तावना:- 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक ४/३/२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातून व 
विभागातून इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परीक्षेत सर्वप्रथम येणा-या इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी व 
विद्यार्थीनींना सन२०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून स्वर्गीय वंसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्याची 
योजना सुरू करण्यात आली असून १ जुलै रोजी किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या दिनांकास प्रदान करण्यास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील राज्यामधून व विभागीय परीक्षा 
मंडळामधून इयत्ता १० वी व १२ वीच्या परीक्षेत इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना दि.०४.१०.२०१७ 
रोजी गुणवत्त पुरस्कार प्रदान करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 
१०वी व 92 वीच्या परिक्षेत राज्यातून व विभागीय परीक्षा मंडळातून उत्तीर्ण झालेल्या गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना 
गुणवंत पुरस्कार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत संदर्भ क्र.४ येथे नमूद दिनांक 
१०.०१.२०२० तसेच संदर्भ क्र.५ येथे नमूद दि.१३.०२.२०२० रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारित 
शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


दि.१०.०१.२०२० तसेच दि.१३.०२.२०२० रोजीचे समक्रमांकित शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत 
आहे. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात राज्यामधून व विभागीय परीक्षा मंडळामधून इयत्ता १० वी १२ वीच्या परिक्षेत 
सर्वप्रथम आलेल्या इतर मागास वर्ग या प्रवर्गाच्या सोबत जोडण्यात आलेल्या प्रपत्र अ,ब,क आणि ड मधील ४१ 
गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना स्वर्गीय वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्यास व त्यासाठी कार्यक्रमाचे 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.9७ (दोन) /शिक्षण 


आयोजन याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत असून सदर खर्च खाली नमुद केलेल्या लेखाशिर्षामधून भागविण्यात 
यावा. 


अ) इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील ४१ गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थीनींना त्यांचे नावासमोर नमूदप्रमाणे बक्षिसाची 
रक्‍कम अदा करण्याकरिता दिवंगत वसंतराव नाईक गुणवत्ता बक्षिस योजना सन २०१९-२० मध्ये 
अर्थसंकल्पित रक्‍कमेपैकी रू.२२,८७,००० /-(बावीस लाख सत्याऐंशी हजार फक्त) इतका निधी 
मागणी क्र.झेडजी-०३,२२२५, अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक 
यांचे कल्याण,०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७ (शिक्षण) ,(०४) बक्षीसे 
व पुरस्कार (०४)(०२)इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक गुणवत्ता बक्षीस 
योजना,(२२२५ एफ २३६),०५, बक्षीसे या लेखाशिर्षातंर्गत मागविण्यात यावा. 

ब) कार्यक्रमाचे समारंभासाठी,स्मृतीचिन्ह, प्रमाणपत्र देणे आणि सदर कार्यक्रमास दूरदर्शन व 
आकाडावाणीवर प्रसिध्दी देण्याकरिता होणारा खर्च लेखाशिर्ष (२२२५ एफ 022) यामधून भागविण्यात 
यावा. 

क) इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या कार्यक्रमाचे संपूर्ण आयोजन करण्याकरिता होणारा खर्च लेखाशिर्ष 
(२२२५ एफ ०२२) यामधून भागविण्यात यावा. 

२. राज्यातून व विभागीय परीक्षामंडळातून सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात सर्वप्रथम येणा-या विद्यार्थी व 
विद्यार्थीनींना गुणवंत पुरस्कार प्रदान करण्याकरिता तसेच त्यासाठी कार्यक्रम आयोजनाचे काम व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, प्रशासकीय भवन, चौथा मजला, 
रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१ यांनी करावे. 


३. यासाठी सह सचिव, इमाव,सामाजिक शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे तसेच 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इमाव, सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांना आहंरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. त्यांनी सदरहू निधी आंहरीत करून व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळ, प्रशासकीय भवन, चौथा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१ यांना अदा 
करावा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, प्रशासकीय 
भवन, चौथा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७१ यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन व संनियंत्रण 
करावे. या कार्यक्रमासाठी लागणा-या खर्चाचा स्वतंत्रपणे हिशोब ठेवून आवश्‍यकता भासल्यास ज्यादा निधीची 
मागणी करावी अथवा निधी शिल्लक असल्यास तो शासनास परत करावा. 


४. यावरील खर्च मागणी क्र.झेडजी-०३,२२२५, अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७ (शिक्षण) ,(०४) बक्षीसे 
व पुरस्कार (०४)(०२) इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना दिवंगत वसंतराव नाईक गुणवत्ता बक्षीस योजना, 
(२२२५ एफ २३६),०५,बक्षीसे या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदरचा खर्च सन २०१९-२० या वर्षाच्या 
मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


५. नियोजन व वित्त विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचिलित नियम वित्तीय 
अधिकाराचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक दिनांक २/४/२०१८ नुसार व वेळोलेळी दिलेल्या 
सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७ (दोन) /शिक्षण 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००२१७१५५५०२४२२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Vijay Vithalrao मया - 
॥व्वा = Sees 
(fa. वेलादी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री,वविजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


मा.राज्यमंत्रीवविजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
. संचालक, विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मुत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, इमाव, Creasy foo आणि विमाप्र कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक 
मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

9. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), मुंबई/ नागपूर 

¢ अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

११. सह सचिव अर्थसंकल्प), इमाव, सावडौमाप्र,विजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग यांचे स्वीय 
सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 

१२. उप सचिव (व्यय-१५, अर्थसंकल्प-३,) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, चेंबूर, 
मुंबई. 

१४. कक्ष अधिकरी WRENN, SATS, सावशौमाप्रविजाभज आणि विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (शिक्षण). 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७ (दोन) /शिक्षण 


प्रपत्र-अ 
सन २०१८-१९ (मार्च २०१८-१९) या वर्षात इयत्ता Yo वी मध्ये इमाव प्रवर्गातून राज्यातून प्रथम आलेल्या 
विद्यार्थी व विद्यार्थीनीना पुरस्काराची रक्‍कम खालील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र. 


विभागीय परीक्षा 


मडळ 


विद्यार्थ्यांचे नाव 


शिक 


विद्याथी / 
विद्यार्थींनी 


शि 


णां 
टक्केवारी 


अमरावती 


कदम मयुर प्रदिप 


मु. पो. लासूर, पो 
धामोडी ता . 
दर्यापूर , जि 
अमरावती पिन 
कोड -४४४८०३ 


वि 


OBC 


९९.० % 


वैष्णवी मोहनराव 


व्यवहारे 


ATS जुन्या 
पोस्ट 

औओसजवळ 
बुलढाणा 
४४२००१ 


OBC 


86.8% 


१ लाख 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७ (दोन) /शिक्षण 


प्रथम आलेल्या विद्यार्थी व विद्यार्थीनीना पुरस्काराची रक्‍कम खालील प्रमाणे आहे 


प्रपत्र -ब 


सन २०१८-१९ (मार्च २०१८-१९) या वर्षात इयत्ता १० वी मध्ये इमाव प्रवर्गातून विभागीय मंडळातून 


अ.क्र 


वभागोय 
परीक्षा 
मंडळ 


— नाव 


शि 


TEMA 


/ 
विद्यार्थी 
नी 


धो 


पुरस्कारा 


रक्‍कम 


पुणे 


गांगुर्डे राज 
बाबासाहेब 


षराज विद्या काँ 
कल्याण रोड 
अहमदनगर पिन कोड 
४९४००१ 


शि 


OBC 


५१ हजार 


निकी 


जुन्नर पिन व 
४१०५०२ 


OBC 


५१ हजार 


चौरे प्रसाद रोहिदास 


पाईदिप नगर शीरसाठ 
मळा अहमदनगर पिन 
कोड- ४९४००१ 


OBC 


५१ हजार 


नागपूर 


काळे जान्हबी विजय 


जनाई ८१३१ राजे 
रघुजी नगर सक्करदरा 
नागपूर पिन कोड 
४४००२४ 


शि 


OBC 


५१ हजार 


मदनकर श्रेयस संदिप 


जुना नंदनवन नागपूर 
पिन कोड ४४०००९ 


शि 


OBC 


५१ हजार 


7 


राऊत श्रूत प्रशांत 


मालवेस सतवई 
मैदान, एच पी गॅस 
समोर ,पिन कोउ- 
४२११२२ 


OBC 


५१ हजार 


ee | 


नाथ नगर पाला बोड- 
४२१५१५ 


OBC 


५१ हजार 


20 


११ 


मुंबई 


वेधपाठक साहिल संजय 


अ २०१ महाविर डयाम 
सेकशन १२ वाशी नवी 
मुंबई ४००७०२ 


ति 


OBC 


५१ हजार 


धरी यश नरेंद्र 


६ कोमेट नबापाडा हरी 
ओम दुकान गणेश 
नगर कल्याण ठाणे 
४२१२०२ 


णं 


OBC 


85.8% 


५१ हजार 


भेरे अमोल संजय 


कानवे शहापूर ठाण 
पिन कोड -४२१६०१ 


पग 


OBC 


85.8% 


५१ हजार 


व्हाथ विशाल नवनाथ 


T ४०२ विशालगड 
प्लॉट ०९ सेकशन १६ 
कामोठे ४१०२०९ 


शि 


OBC 


85.8% 


५१ हजार 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७ (दोन) /शिक्षण 


१२ 


कोल्हे पूर्वा योगेश 


२०१ श्री साई 
अपार्टमेंट शिवाजी 
पार्क, गणेश नगर 
अपार्टमेंट राजू नगर 
कल्याण ठाणे - 
४२१२०२ 


OBC 


९६.४ 
% 


५१ हजार 


१२ 


aw 


कोल्हापूर 


शेख काशनूर युनूस 


बडुज ता. खटाव जि. 
सातारा पिन कोड 
४१५५०६ 


OBC 


९८.२ 
% 


५१ हजार 


मीरजकर शौव 


मारुती 


१८३ रेणूका नगर 
पाचगाव कोल्हापूर 
पिन कोड ४१६०१३ 


OBC 


९७.६ 
% 


५१ हजार 


gy 


१६ 


नाशिक 


खंडे तेजस लिलाधर 


११ शिरपुर कनहाला 
रोड विनायका 
भुसावळ जळगाव पिन 
कोड ४२५२०१९ 


वि 


OBC 


९७.८ 
% 


५१ हजार 


मंदगे अबोली दादाभाऊ 


शाहू नगर पाचोरा पिन 
कोड ४२४२०१ 


शि 


OBC 


९७.४ 
% 


५१ हजार 


१७ 


शट 


१९ 


लातूर 


व्हाडे साकश 


उमाकांत 


बोरबन वजिराबाद 
नांदेड पिन कोड 
४२१६०१ 


णं 


OBC 


९८% 


५१ हजार 


गोरे श्रूति ब 


बरी विभाग , 


उस्मानाबाद 


OBC 


९८% 


५१ हजार 


Hot शिवप्रसाद 
दत्तात्रय 


ंबरी विभाग 


»उेस्मानाबाद 


शि 


OBC 


९७.६ 
% 


५१ हजार 


२० 


२१९ 


कोकण 


शां 


फॅल्ट ए-०७ लांजा 
प्यालेस अपार्टमेंट ता. 
लांजा, जि.रत्नागिरी , 
पिन कोड ४१६७०१९ 


षो 


OBC 


86.8 
% 


५१ हजार 


झुलपे गायत्री संतोष 


बोरभटवाडी पावश 
बोरभाट कुडाल 
सिंधुदुर्ग पिन कोड - 
४१६५२० 


OBC 


९७.८ 
% 


५१ हजार 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७ (दोन) /शिक्षण 


प्रपत्र - क 
सन २०१८-१९ (मार्च २०१८-१९) या वर्षात इयत्ता ९२ वी मध्ये इतर मागास प्रवर्गातून राज्यातून प्रथम आलेल्या 


विद्यार्थी व विद्यार्थीनीना पुरस्काराची रक्‍कम खालील प्रमाणे आहे 


अ.क्र. । बोर्डाचे नावा । विद्यार्थ्यांचे नाव । पत्ता विद्यार्थी / प्रवर्ग णां पुरस्व 
विद्यार्थींनी टक्केवारी रक्‍कम 
SON क्रषिकेश । श्रध्दा कॉ षी OBC | ९६.६२% 2 लाख 
दिलीप साई नगर 
अमरावती, 
पिन कोड - 
अमरावती हह वतर 
२ बुरघाटे तृष्णा । नंदनवन शो OBC ।९६.९२% |।१ लाख 
जयेश्‍शवर कॉलनी हर्षराज 
अमरावती 
पिन कोड - 
४४४६०४ 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७ (दोन) /शिक्षण 


प्रपत्र -ड 


सन २०१८-१९ (मार्च २०१८-१९) या वर्षात इयत्ता १२ बी मध्ये इतर मागास प्रवर्गातून विभागीयमंडळातून प्रथम 


आलेल्या विद्यार्थी व विद्यार्थीनीना पुरस्काराची रक्‍कम खालील प्रमाणे आहे 


अ.क्र. | बोर्डाचे नाव वद्यार्थ्यांचे नाव । पत्ता वद्यार्थी / | णां पुरस्व 
विद्यार्थींनी टक्केवारी | रक्‍कम 
g ंबुले गणेश प्रशांत निवास शि OBC | ९३.०८ | ५१ हजार 
राजकुमार शेलहाल रोड % 
कल्पना चोक 
गणेश नगर लातूर 
-४१२५१७ 
२ । पुणे साक्षी संजय | ६१ क्यानल ~ OBC | ९४.३१ | ५१ हजार 
रेल्वेलाईन जेल % 
रोड जवळ पुणे 
४२२१०१ 
३ भड शौय प्लॉट नं.१२२ शि OBC | 4.88% | ५१ हजार 
ज्ञानेश्‍वर fase नगरी 
लाडेकर लेआउट 
नागपूर, पिन कोड 
४४००२४ 
४ । नागपूर ठाकुर सिया बी एम पटेल वार्ड ~ OBC | ९५८५% | ५१ हजार 
ध्यानेंद्र , घाडगे नगर 
गोंदिया पिन कोड 
४४१६०१ 
ष्‌ शिंदे दर्शन एच नं ६७ मातोश्री । विद्यार्थी OBC | ९४.००% | ५१ हजार 
चंद्रेशखर झंबाड इस्टेट श्रेया 
नगर औरंगाबाद 
पिन कोड -४२३१००५ 
रि होर बनारे राधा शवाजी कॉलेज शि OBC | ९५.८५ | ५१हजार 
औरंगाबाद प्रल्हादराव आर्ट सायन्स % 
कॉलेज परभणी 
पिन कोड - 
४३१४०१ 
७ पाळी केदार ए -२ धुरी सदन शि OBC | ९४.७७ | ५१ हजार 
नामदेव विद्यामंदीर मार्ग % 
वसई (बेस्ट)पिन 
मुंबई कोड -४०१२०२ 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार २०१९/प्र.क्र.७७ (दोन) /शिक्षण 


८ 


निवाटे समृ 


प्रकाश 


डि २७०२ रुतू 
पार्क वृन्दावन बस 
ठाणे वेस्ट ठाणे 
पिन कोड - 


४००६०१ 


OBC 


९४.१५ 
% 


५१ हजार 


20 


कोल्हापूर 


महाजन श्रोकां 


अनिल 


विवेकानंद कॉलेज 
कोल्हापूर पिन 
कोड -४१६००३ 


OBC 


९२.७७ 
% 


५१ हजार 


पिसे 


विनायक 


२४५३ २ मानस 
चेंबर्स मिरजकर 
टिकटी कोल्हापूर , 
पिन कोड - 
४१६०१२ 


OBC 


९४.३१% 


५१ हजार 


११ 


१२ 


नाशिक 


इंगले यश सुनिल 


४४०३ जानव 
सदन नेताजी प्लॉट 
भुसावळ जळगाव, 
पिन कोअड - 
४२५२०१ 


OBC 


९४.२१ 
% 


५१ हजार 


सोनावने प्रांजल 
facia 


६२ Ta 
रोड गणेश कॉलनी 
श्रीकृष्णा कॉलनी 
जळगाव, पिन 
कोड ४२५००१ 


OBC 


९६.०० 
% 


५१ हजार 


१३ 


a 


लातूर 


पोटपल्लेबर रोहन 
रविंद्र 


तेहरा नगर 
शिवाजी नगर मागे 
नांदेड, पिन कोड - 
४२१६०१ 


OBC 


९१.५४ 
% 


५१ हजार 


जूनगाडे मृणाल 


प्रफुल्ल 


कब्रा नगर नां 
पिन कोड- 
४२१६०५ 


OBC 


९६.६२ 
% 


५१ हजार 


१५ 


१६ 


कोकण 


पाळी सागर 


नारायण 


शिवातर रोड संत 
सेना नगर खेड 
रत्नागिरी, पिन 
कोड-४१५७०९ 


शि 


OBC 


88.23% 


५१ हजार 


वेव 


संदेश 


पिन 
कोड-४१५६१२ 


OBC 


९०.८५ 
% 


५१ हजार 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


